प्रशासकीय मान्यता- 
आर्णी, जि.यवतमाळ येथील न्यायाधिश 
निवासस्थानांकरिता अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट 
रस्ते बांधण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१५८/का.१३. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १२ फेब्रुवारी, २०१९. 


पहा :- १) प्रबंधक (निरीक्षणे-२),मा.उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यो/ 
६००१/१९९५(१८), दि. २१ ऑगस्ट, २०१८. 
२) जिल्हा न्यायालय, यवतमाळ यांचे पत्र जा.क्र.३६११//॥॥॥./१८, 
दि. १० US, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


मा.उच्च न्यायालयाने उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या पत्रान्वये, आर्णी, जि.यवतमाळ 
येथील न्यायाधिठा निवासस्थानांकरिता अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ते बांधण्याकरीता प्रशासकीय 
मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आर्णी, जि.यवतमाळ येथील न्यायाधिश निवासस्थानांकरिता अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्ते 
बांधण्याबाबत रु.८,४७,०००/- (रुपये आठ लक्ष सत्तेचाळीस हजार फक्त) इतक्या अंदाजित 
खर्चाच्या कामास खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


कामाचे नाव 


चिं बांधकाम खर्च (रस्ते सुधारणा) 


inn 
ai 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१५८/का.१३. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी सविस्तर अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारत-२, 

दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-७, ४२१६ गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च-०१ 
शासकीय निवासी इमारती-७०० इतर गृहनिर्माण (एक) न्यायदान-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
- प्रमुख बांधकामे-०३-न्यायदान (केंद्र पुरस्कृत योजना- केंद्र/राज्य हिस्सा) (०१) (०१)मोठी बांधकामे 
व (०३) (०४) मोठी बांधकामे-५३-मोठी बांधकामे (४२१६ ०२९१) (४२१६ ०५२२” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात 
करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५०/१८/इमा-२, 
दि.०७.१२.२०१८ अनुसार त्या विभागाच्या मान्यतेने आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-५, अ.क्र. ३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळ 
उपलब्ध करण्यात आळे असुन त्याचा संकेताक २०१९०२१२१५२०४२०२१२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kawadu M Nimje 
Date: 2019.02.12 15:24:27 +05'30' 
(क.म.निमजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२. मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१५८/का.१३. 


४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई. 

५. प्रबंधक (निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा , मुंबई. 

६. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, यवतमाळ. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

८. अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, बी-२३/१, साऊथ 
९. अंबाझरी रोड, अंध विद्यालळयाजवळ, नागपूर. 

१०.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ. 

११.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प), यवतमाळ. 
१२.(मुळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

१३.उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, आर्णी, जि.यवतमाळ. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

१५.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१६.वित्त विभाग/व्यय-६,मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

१७.नियोजन विभाग/का. १४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१८. कक्ष अधिकारी, का.-७ व ११, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१९.निवडनस्ती/संग्रहार्थ कार्या-१३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


